RNI No.MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ४ , अंक १०६ ]] 


मंगळवार , ऑगस्ट १४ , २०१८ / श्रावण २३, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक २ ९ ८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


दुसरा मजला, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ ऑगस्ट २०१८ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९. 

क्रमांक एमपीआय.०३१८ / प्र.क्र .२४४ / पोल-१२. — ज्याअर्थी, एफ . एक्स . कॅपीटल कंपनी ( यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश 
करण्यात आला आहे.) या वित्तीय संस्थेचे संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतीपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, 
तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत 

आणि ज्याअर्थी, आरोपींविरुद्ध पोलीस ठाणे, शिवाजीनगर , जि . नांदेड येथे गु.र.नं .१०८ / २०१५ भा.दं.वि. कलम ४२० , ४६७, ४६८ , ४७१, 
३४ व महाराष्ट्र ठेवीदारांचे (वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १९९९ च्या कलम ३, ४, ५, ७ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला 


अशा 


आहे ; 


.. 


आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत 
करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचेरक्षण करावे लागेल 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचित विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या संचालकाकडून 
त्याचप्रमाणे उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून आणि ठेवींतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे ; 

ज्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १ ९९९ ( २००० चा महा. १६) (यात यापुढे ज्याचा 
उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४ चे पोट - कलम ( १), कलम ५ व कलम ८ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 


( १ ) 


भाग चार - ब -२९८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑगस्ट १४ , २०१८ / श्रावण २३, शके १ ९ ४० 


( क ) अनुसूचित विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे, 
आणि 

( ख ) उक्त वित्तीय आस्थापना आणि त्यांचे संचालक यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, नांदेड 
यांची सक्षम प्राधिकारी 

म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 
उक्त अधिनियमान्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील सरकारी अभियोक्ता न्यायालयात अर्ज दाखल करताना सक्षम 
प्राधिका-यास आवश्यक ते सहाय्य करतील . 


अनुसूची 
एफ . एक्स . कॅपीटल कंपनी या वित्तीय संस्थेचे संचालक , सदस्य व त्यांचे कुटुंबीय / नातेवाईक यांच्या नावे असलेल्या मालमत्तांची सूची 
खालीलप्रमाणे आहे 


स्थावर मालमत्ता 


अ.क्र . 


मालमत्तेचे विवरण 


मालमत्ताधारकाचे नाव 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


१ 


सौ . प्रेमला अशोक जाधव 


नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका हद्दीतील सि.स.नं. ६२०३, शिट नं . १०५ , 
म.न.पा.क्र.१-११-४७, एकूण क्षेत्रफळ ८६.९ ६ चौ.मी. आरसीसी बांधकाम केलेले 
घर, दयानंदनगर, नांदेड . 


२ 


३ 


श्री . विजय एकनाथ ऊर्फ नामदेव बोरसे ( पाटील ) मौजे धनगरवाडी ता . जि . नांदेड गट नं . ९ व ११४ मधील जानकीनगर येथील 

३ प्लॉट नं . ७३ , २८ , २३ एकूण क्षेत्रफळ ३६० चौ.मी. 
श्री . जितेंद्रसिंग दर्शनसिंग मोटारवाले व मौजे धनगरवाडी ता . जि . नांदेड येथील गट नं . ११४ मधील शेत 

एकूण 

क्षेत्रफळ 
श्री . गणपतराव जयवंतराव मुंडे. 

२ हेक्टर ४५ आर पैकी श्री.अशोक जाधव यांच्या हिश्याची परंतु हस्तांतरित केलेली 
शेतजमीन . 


४ 


सौ . प्रेमला अशोक जाधव 


मौजे धनगरवाडी ता . जि . नांदेड गट नं. ९ व ११४ च्या एकत्रित लेआऊट पैकी गट 
नं . ११४ त्यापैकी जानकीनगर येथील ३ प्लॉट नं . ६९, ३२, १९ एकूण क्षेत्रफळ 
४१६.४ चौ.मी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


युवराज अजेटराव, 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑगस्ट १४ , २०१८ / श्रावण २३ , 


शके १ ९ ४० 


3 


३ 


HOME DEPARTMENT 

Second Floor, Madam Cama Road, 
Hutatma Rajguru Square , Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 13th August 2018 . 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENT) Act , 1999 . 

No.MP1.0318 /CR.244/Pol- 12. — Whereas, complaints have been received from number of depositors 
against F. X. Capital Company (hereinafter referred to " as the said Financial Establishment") and so also 
Directors of the said financial establishment complaining that they have defaulted to return the said deposits 
made by the depositors after maturity ; 

And whereas, an offence has been registered against the accused at Shivajinagar Police Station , 
Dist. Nanded vide C.R. No. 108/2015 u / s 420 , 467, 468 , 471, 34 of Indian Penal Code r/w section 3 , 4,5 
and 6 of Maharashtra Protection of Interest of Depositors ( in Financial Establishment) Act, 1999 ; 

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and its Directors 
are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Governmenthas to protect the interest 
of depositors ; 

And whereas , the properties specified in the Scheduled appended hereto are alleged to have been 
acquired by the said Financial Establishment and its Directors from and out of the deposits collected by 
the said Financial Establishment. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 4 , sub - section ( 1) 
of section 5 and section 8 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors ( in Financial 
Establishment) Act, 1999 (Mah . XVI of 2000 ) (hereinafter referred to as the said Act) the Government of 
Maharashtra hereby , 

( a ) attaches the properties of the said Financial Establishment and in the name of its Directors 
and their relatives as specified in the Schedule ; and 

(b ) appoints the Sub Divisional Officer, Nanded , Dist. Nanded to be the Competent Authority to 
exercise control over the properties attached of the Financial Establishment and its Directors ; 

The Public Prosecutor in designated Court appointed under the said Act shall render necessary 
assistance to the Competent Authority in filing the application before the Special Court . 

Schedule 
F. X. Capital Company its Directors and their Family members and Relative the said property list as 
under : 
Immovable Property 


Sr. No. Name of the Property owner 
( 1) 

(2 ) 


1 Premala Ashok Jadhav 


2 Vijay Eknath alias 

Namdev Borse (Patil). 
3 Jitendrashing Darshanshing 

Motorwale and Ganpat Jaywantrao 

Mundhe . 
4. Premala Ashok Jadhav 


Description of Property 

( 3 ) 
Nanded -Waghala Municipal Corporation City limits 
Survey No. 6203, Sheet No. 105 , Municipal Corporation 
No.1-11-47 , Area 86.96 Sq.M. Dhayanand Nagar, Nanded . 
Mauje Dhangarwadi Tah . Dist. Nanded GutNo. 9 and 114 , 
Plot No.73, 28 , 23 Total area 360 Sq. M. 
Mauje Dhangarwadi Tah . Dist.Nanded Gut No. 114 , 1/3 of 
Total Area 2 Ha . 45 R., Land belonging to Ashok D. Jadhav 

but transferred . 
Mauje Dhangarwadi Tah . Dist. Nanded Gut No. 9 and 114 , 
PlotNo.69,32,19 Total area 416.4 Sq. M. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


YUVRAJ AJETRAO , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


